वाचा :- 


अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०२३-२४ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत 
संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व 
पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ 
अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, 
(०१)(०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 

(२२१५ १८८१) ” मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र. ९६/पापु-२३ 
७वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय इमारत संकुल 
क्रॉफर्ड मार्केटजवळ, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१ 
तारीख: ०१ जानेवारी, २०२४ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः जिपआ-२०१६/प्र.क्र.३०१/पापु-२३, 


दिनांक २८.१२.२०२२ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२२/प्र.क्र.६२/पापु-२३, 


दिनांक २०.०२.२०२३ 


. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३ 


४. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक १८.०४.२०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक ११.०५.२०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक २२.०६.२०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक १२.०७.२०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक ०९.०८.२०२३ 


. शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक 29.08.2023 


१०.शासन निर्णय, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९४/पापु-२३, 


दिनांक १.११.२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


प्रस्तावना :- 


जिल्हा परिषदेमधील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाच्या आस्थापनेवरील वेतनेतर खर्च 
भागविण्यासाठी मागणी क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना 
सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) नियमित 
आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५ १८८१)” या लेखाशिर्षाखाली वित्तीय वर्ष २०२३-२४ करिता ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर) या उद्दीष्टांतर्गत एकूण रुपये १८८.०० लाख इतका निधी यापूर्वी वाचा मधील 
अनुक्रमांक ७,९ व १० येथील शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आला आहे. जिल्हा परिषदांतर्गत 
ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचा सुधारित आकृतीबंध दिनांक २८.१२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये 
निश्चित करण्यात आला आहे. सदर आकृतीबंधामध्ये प्रत्येक तालुक्यासाठी स्वतंत्र उपविभाग मंजूर 
केला असून पाणी पुरवठा विभागांतर्गत उपविभागांची संख्या १७३ वरुन ३५५ इतकी करण्यात आली 
आहे. सदर नवीन उपविभागांच्या खर्चाकरिता संदर्भाधीन (२) येथील शासन निर्णयान्वये सर्व जिल्हा 
परिषदांना आवश्‍यक निधी वितरीत करण्यात आला आहे. आता सदर नवीन उपविभागांच्या खर्चाकरिता 
आणखी निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा 
परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत 
समिती अधिनियम, १९६१, च्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (अनिवार्य) (२२१५१८८१)” या लेखाशिर्षाखाली ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या 
उद्दीष्टाखाळी रुपये २,००,५६,४०० (अक्षरी रुपये दोन कोटी छपन्न हजार चारशे फक्त ) इतके अनुदान 
या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ” मध्ये दर्शविल्यानुसार संबंधित मुख्य लेखा व वित्त 
अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना मंजूर व वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. या शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात येणारा वेतनेतर निधी संबंधित जिल्हा परिषदांनी 
नवीन उपविभागांच्या खर्चाकरिता आवश्‍यकतेनुसार वापरावा. यापूर्वीच्या अन्य कोणत्याही खर्चासाठी 
या निधीचा वापर करु नये. या निधीचा अन्य बाबींवरील खर्च ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल 
व अशा कृतीसाठी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी शिस्त भंगाच्या कारवाईस पात्र राहतील. 
3. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेले अनुदान शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या 
अटी व शर्तीच्या अधिन राहील. या शासन निर्णयासोबतच्या “विवरणपत्र अ* मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या 
रकमापेक्षा अधिक खर्च होणार नाही याची दक्षता सर्व संबंधित आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 
घ्यावी. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च होईल याचीही दक्षता 
घेण्यात यावी. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


8. सदर IRA निर्णयान्वये वितरीत केलेले उपरोक्‍त अनुदान वित्त विभागाच्या दिनांक 
92.09.2023 च्या शासन निर्णयानुसार “सशर्त” स्वरुपाचे आहे. सदर शासन निर्णयान्वये तसेच यापूर्वी 
वितरित केलेल्या निधीची उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करण्याची तसेच यापूर्वी वितरीत 
केलेला अखर्चित निधी शासनास जमा करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. तसेच झालेल्या खर्चाचा 
महालेखापाल कार्यालयाने नोंदविलेल्या खर्चाशी वेळोवेळी ताळमेळ घ्यावा. ताळमेळाचे काम प्रलंबित 
असल्यास पुढील निधी वितरीत करण्यात येणार नाही. शासनाद्वारे देण्यात येणारे अनुदान लाभार्थ्यांच्या 
बँक अकाऊंटमध्ये ८08 द्वारे प्रदान करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही परिस्थितीत अनुदानाची 
रक्‍कम एकत्रितरित्या व Offline पद्धतीने वितरीत करण्यात येऊ नये. 
प. वितरीत केलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना राज्य 
शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व 
अटी/ शर्तीचे पालन करावे. 
g. या शासन निर्णयाव्दारे मंजूर करण्यात आलेल्या लेखानुदानातून होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक वाय-२ “२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषदांना सहाय्य (०१) जिल्हा 
परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य, महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१, च्या 
कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने, (०१) (०५) नियमित आस्थापना (अनिवार्य) 
(२२१५१८८१)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षासाठी 
मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
७. वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक ४४५/ व्यय-३, दिनांक २२.११.२०२३ अन्वये प्राप्त 
सहमतीनुसार तसेच वित्त विभागाने बिम्स प्रणालीवर उपलब्ध केलेल्या निधीच्या मर्यादेत सदर शासन 
निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१०११४३९०७०५२८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BALASAHEB B HAJARE 

: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
SUPPLY AND SANITATION DEPARTMENT, 
2 


5.4.20=49ad4eefa4101394c1b1119b5f2d93940a592bd8a91d297 
0b24702e05968e19f, postalCode=400032, st=Mah. hi 


3 HAJARE य cokers” 
(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 
२. विभागीय आयुक्त, सर्व 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व 

४. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, सर्व. 

५. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, सर्व 
६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा व अनुज्ञेयता ) 

७. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

८. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा व अनुज्ञेयता) 

९. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सर्व 

११.संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, अधिदान व लेखाधिकारी कार्यालय, वांद्रे, मुंबई 
१३.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१८) 

१४.कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग 

१५.कार्यासन पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१६.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्रमांक बजेट-१४२३/प्र.क्र.९६/पापु-२३, दिनांक ०१ जानेवारी, २०२४ सोबतचे सहपत्र 


मागणी क्रमांक वाय-२ "२२१५, पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९६, जिल्हा परिषद/पंचायत संस्थांना सहाय्य 
(जिल्हा स्तर) (०१) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १८३ अन्वये 
जिल्हा परिषदांना आस्थापना अनुदाने(स्थानिक क्षेत्र) (०१) (०५) नियमित आस्थापना (२२१५१८८१)" 


अ. जिल्ह्याचे सन २०२३-२४ करीताया या शासन निर्णयान्वये लेखाशीर्ष २२१५१८८१ 
क्र. नांव शासन निर्णयान्वये वितरीत खाली वितरीत करण्यात येत असलेले 

करावयाचे अनुदान एकूण अनुदान (अक्षरी रुपये) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) 

iia, ? 3 8 
ae i ठाणे ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार आठडी फक्त 
2 | पालघर ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार saat फक्त 
३ | रायगड ८८१६०० रूपये आठ लाख TERN हजार Perel फक्त 
ca रत्नागिरी ११०२०० रूपये एक लाख दहा हजार दोनशी फक्त 
५ सिंधुदुर्ग ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार Baal फक्त 
६ | नाशिक ११०२००० रूपये अकरा लाख दोन हजार फक्त 
७ | धुळे ११०२०० रूपये एक लाख दहा हजार दोनशे फक्त 
८ | नंदुरबार २२०४०० रूपये दोन लाख वीस हजार चारशे फक्त 
९ | जळगांव ९९१८०० रूपये नऊ लाख VERA हजार आठशे फक्त 
१० | अहमदनगर ७७१४०० रूपये सात लाख एक्काहत्तर हजार चारशे फक्त 
११ | पुणे ९९१८०० रूपये नऊ लाख एक्क्यान्नव हजार आठऱी फक्त 
१२ | सातारा २२०४०० रूपये दोन लाख वीस हजार ARal फक्त 
१३ | सांगली ६६१२०० रूपये सहा लाख एकसष्ट हजार दोनशे फक्त 
१४ | सोलापूर ५५१००० रूपये पाच लाख एक्कावन्न हजार फक्त 
१५ | कोल्हापूर ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार आठशे फक्त 
१६ | छत्रपती संभाजीनगर ३३०६०० रूपये तीन लाख तीस हजार सहाशे wad 
१७ | जालना ३३०६०० रूपये तीन लाख तीस हजार Perl फक्त 
१८ | परभणी ५५१००० रूपये पाच लाख एक्कावन्न हजार फक्त 
१९ | हिंगोली २२०४०० रूपये दोन लाख वीस हजार चारशे फक्त 
20 | बीड ६६१२०० रूपये सहा लाख एकसष्ट हजार दोनशे फक्त 
२१ | नांदेड ९९१८०० रूपये नऊ लाख TERA हजार Boal फक्त 
२२ धाराशिव ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार आठशे फक्त 
२३ | लातूर ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार saat फक्त 
२४ | बुलढाणा ८८१६०० रूपये आठ लाख एक्क्‍्याऐंश्ी हजार Tela फक्त 
२५ | अकोला ३३०६०० रूपये तीन लाख तीस हजार सहाशे फक्त 
२६ | वाशिम ११०२०० रूपये एक लाख दहा हजार Val फक्त 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४२३/प्र.क्र.९६/पापु-२३ 


२७ | अमरावती ७७१४०० रूपये सात लाख एक्काहत्तर हजार चारशे फक्त 

२८ [यवतमाळ | ११०२००० रूपये अकरा लाख दोन हजार फक्त 

२९ वर्धा ५५१००० रूपये पाच लाख एक्कावन्न हजार फक्‍त 

३० | नागपूर ८८१६०० रूपये आठ लाख एक्क्‍्याऐंशी हजार सहाशे फक्त 

३१ | भंडारा ४४०८०० रूपये चार लाख चाळीस हजार आठशे फक्त 

३२ | गोंदिया ५५१००० रूपये पाच लाख एक्कावन्न हजार फक्‍त 

३३ | चंद्रपूर १२१२२०० रूपये बारा लाख बारा हजार दोनशे फक्त 

३४ । गडचिरोली ८८१६०० रूपये आठ लाख TERA हजार सहाशे फक्त 

एकूण २००५६४०० रूपये दोन कोटी छप्पन्न हजार चारशे फक्त 

BALASAHEB B ii 
HAJARE ee eer 


Date: 2024.01.01 16:10:11 +05'30' 


(बाळासाहेब बा. हजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


